भारत सरकार मेंट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत इतर 
मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अदा 
करण्याकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : केअप्र २०२०/प्र.क्र.१६(भाग१)/शिक्षण २ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० जुलै , २०२२ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक शिष्यवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.४८/शिक्षण, दिनांक १७ मे, २०१९ 
२) केंद्र शासनाचे पत्र HATH 919093/2/2029-BC-9-Part (२) दिनांक ३१.०३.२०२२. 
३) शासन समक्रमांक दि.२०.०७.२०२२ चे ज्ञापन 
प्रस्तावना -: 
इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील गरीब कुटुंबातील अनेक मुलांना त्यांच्या पालकांच्या पारंपारिक व्यवसायामध्ये 
मदत करावी लागते. अशी गरीब मुले शाळेत जावू हाकत नाही. त्यामुळे अशा इतर मागास प्रवर्गातील गरीब कुटुंबातील 
मुलांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा व शिक्षणामधील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य 
मिळावे या उद्देझाने केंद्र शासनाने भारत सरकार मेट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सन १९९८-९९ पासून सुरु करण्यात 
आलेली आहे. 


संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सदरची योजना (केंद्र हिस्सा ५०%व राज्य हिस्सा ५०%) 
सन २०१७-१८ पासून सुधारित करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून सन २०१६-१७ या 
वित्तीय वर्षामध्ये रु.९२१.०० लक्ष व सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षामध्ये रु.१२१७.९२ लक्ष असा एकूण रु. २१३८.९२ 
लक्ष इतका निधी प्राप्त झाला होता. त्या अनुषंगाने केंद्र हिस्सा रु.२१३८.९२ लक्ष व त्या प्रमाणात राज्य हिस्सा 
रु.२१३८.९२ लक्ष पैकी रु.१५२९.९९ लक्ष इतका निधी सन २०२०-२१ मध्ये व रु.५००.०० लक्ष सन २०२१-२२ मध्ये 
अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतून संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयास खर्च करण्यासाठी 
वितरीत करण्यात आला असून रु.६०८.९३ लक्ष इतका राज्य हिस्सा वितरीत करणे बाकी आहे. केंद्र शासनाकडून 
संदर्भाधिन दिनांक ३१.०३.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ मध्ये इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता 
भारत सरकार मेंट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत रु. १५०८.०८ लक्ष इतका निधी प्राप्त झाला आहे. 


केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला रु.१५०८.०८ लक्ष व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा रु.१५०८.०८ लक्ष व 
प्रलंबित राज्य हिस्सा रु.६०८.९३ लक्ष असा एकूण राज्य हिस्सा रु. २११७.०१ लक्ष इतका निधी सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन दिनांक ३१.०३.२०२२ च्या आदेशान्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरिता इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मेंट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत 
रु.१५०८.०८ लक्ष इतका निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्राकडून प्राप्त झालेला रु.१५०८.०८ लक्ष (रुपये पंधरा कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः केअप्र २०२०/प्र.क्र.१६(भाग१)/शिक्षण २ 


आठ लाख आठ हजार फक्त) व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा रु.१५०८.०८ लक्ष व प्रलंबित राज्य हिस्सा रु.६०८.९३ 
लक्ष असा एकूण राज्य हिस्सा रु. २११७.०१ लक्ष (रुपये एकवीस कोटी कोटी सतरा लाख एक हजार फक्त) इतका 
निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात संदर्भ क्र.३ येथे नमूद दि.२०.७.२०२२ च्या ज्ञापनान्वये पुनर्विनियोजनाव्दारे 
उपलब्ध झालेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खालील तक्त्यात नमूद लेखाशिर्षांतर्गत वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे:- 


(रुपये हजारात) 
अ. | योजनेचे नाव पुर्नविनियोजनानंतरची केद्र वितरीत करावयाचा निधी 
क्र. अर्थसंकल्पीय तरतूद शासना 
कद्र हिस्सा राज्य हिस्सा | कडून केंद्रहिस्सा राज्य हिस्सा 
२२२५ एफ १७४ २२२५ एफ१८३|। प्राप्त २२२५ एफ (२२२५ एफ१८३ 
(केंद्र हिस्सा ५०%) ( राज्य हिस्सा | निधी १७४ (राज्य हिस्सा 
५०%) (केंद्र हिस्सा | ५०%) 


५०%)% 
| इतर मागास प्रवर्गातील | १५,०८,०८ २१,१७,०१ ।१५,०८,०८ | १५,०८,०८ | २१,१७,०१ 
विद्यार्थ्यांना भारत सरकार 
मँट्रिकपुर्व शिष्यवृत्ती योजना 
(केंद्र हिस्सा ५० टक्के व राज्य 
हिस्सा ५० टक्के) 


२. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता भारत सरकार मेंट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून प्राप्त झालेला रु.१५०८.०८ लक्ष व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा 
रु.१५०८.०८ लक्ष इतका निधी व प्रलंबित राज्य हिस्सा रु.६०८.९३ लक्ष असा एकूण रु.२११७.०१ लक्ष इतका 
निधी कोषागारातून आहरीत करुन केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार संचालनालय स्तरावर उघडण्यात आलेल्या 
SNA खात्यामध्ये जमा करण्यात यावी. 

3 सदर योजनेकरिता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक 
अधिकारी राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत 
विहित प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण (जिल्हानिहाय खर्च / 
लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची दक्षता, संबंधित संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, पुणे यांची राहील. 

8. उपरोक्त योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करुन कोणतीही वित्तीय 
अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, 
संचालनालय, पुणे यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केअप्र २०२०/प्र.क्र.१६(भाग१)/शिक्षण २ 


प्‌. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केळेल्या हासन 
निर्णय/ परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाली असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७१९/२०२२/व्यय १४, दिनांक 


१९.०७.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२०१३१७४२४५३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANGITA DINESH SHELKE 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
HUJAN WELFARE DEPARTMENT, 


BAY 
SANGITA DINESH SHELKE  scscscerserct povtcodessooos, stcvoborshtes 
IN 


INumber=A 16A0B4000A30DD7389BEC31D153FB1F2D63557A5 


E779E513EF76643F6613183, cn=SANGITA DINESH SHELKE 
Date: 2022.07.20 13:21:59 +05'30 


(संगिता शोळके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, पुणे. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 

१०. निवडनस्ती (शिक्षण २ व 3) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


